महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीची 
पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- ०९ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१, दि २७/०४/२०१८ 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१, दि २६/०२/२०२० 
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१, दि २७/०२/२०२३ 
प्रस्तावना- 


भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम ५० पोट-कलम (१) नुसार वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य 
पुनर्वसन प्राधिकरण, संनियंत्रण समिती व राज्य संनियंत्रण समितीचे एकत्रिकरण करुन “महाराष्ट्र राज्य 
पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण” स्थापन करण्यात आले. वाचा क्र.२ व ३ 
येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीची वेळोवेळी पुनर्रचना करण्यात आळी आहे. आता सदर समितीची 
नव्याने पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीची 
खालीलप्रमाणे नव्याने पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) अध्यक्ष : मा. उप मुख्यमंत्री, वित्त 

२) सह अध्यक्ष : मा. मंत्री, मदत व पुनर्वसन 

३) सदस्य : मा. मंत्री, महसुल 

४) सदस्य : मा. मंत्री, जलसंधारण 

५) सदस्य : मा. मंत्री,पाणीपुरवठा 

६ सदस्य : मा. मंत्री, कृषी 

७ सदस्य : मा. मंत्री,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) 


शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या प्रशासकीय विभागाचे पुनर्वसन विषयक प्रस्ताव ज्या ज्या वेळी 
प्राधिकरणासमोर सादर करण्यात येतील, त्या त्या वेळी सदस्य असलेल्या सर्व मा. मंत्री महोदयांसह संबंधित 
प्रशासकीय विभागाच्या मा.मंत्री महोदयांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात येईल. तसेच, संबंधित प्रशासकीय 
विभागाचे मा.मंत्री (प्राधिकरणाचे सदस्य) किंवा इतर मा. मंत्री महोदय यांना आवश्‍यकता भासल्यास ते त्यांच्या 
विभागाच्या सचिवांना “महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण” 
समितीच्या बैठकीस हजर राहण्यास प्राधिकृत करु शकतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१ 


२. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५४५१/.॥9१॥08959॥0॥9.90४.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१२१७३८३१८२१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


CHULARAM i ellen recieve 
RAMCHANDRA ee 
NIKHARE ee 
(चु. रा. निखारे) 
कार्यासन अधिकारी, महसुल व वन विभाग 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

७) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८) महालेखापाल - १ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 


९) महालेखापाल - २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर, 
qo) सर्व विभागीय आयुक्त, 
१) सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 
१५) सर्व कार्यासन (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) जलसंपदा विभाग (५ प्रतींसह), मंत्रालय, मुंबई, 
१७) निवड नस्ती, कार्यासन -१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


